केंद्र शासनाकडून सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ करिता 
आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः अदिम-२०१८/प्र.क्र.११६ /का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ११/१२/२०१८ 


१) जनजाती कार्य मंत्रालय-२०१७/०५/११०१५ .नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र TSP दि३०.०५.२०१७. 
२) जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 99022/9¢/2092-NGO (2७ 
दि.१९.०५.२०१७ व दि.३१.०८.२०१७ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.७८/का.१९ ,दि.११.१०.२०१७ 
४) जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र WF.No.99094/0%/209¢-Grants, 
दि.२१/०६/२०१८. 
५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.(आदिवासी) मंडळ,नागपूर यांचे पत्र दि.०६.०९.२०१८ 
प्रस्तावना - 
आदिम जमाती सरंक्षण तथा विकास या कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांसाठी सन २०१७-१८ 

या आर्थिक वर्षाकरीता प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एकुण रु. १६३५.०० लक्ष इतका निधी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरीता 
विषयांकित योजनांकरीता वाचा क्र. १ वरील पत्रान्वये मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीपैकी केंद्र 
शासनाने ७५% च्या प्रमाणात एकुण रु. १२२६.२५ लक्ष इतका निधी सदर योजनांसाठी वाचा क्रमांक २ 
येथील पत्रान्वये वितरीत केला आहे.सदर निधी वाचा क्र.३ येथीळ शासन निर्णयान्वये आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. तसेच केंद्र शासनाने वाचा क्र.४ 
येथील पत्रान्वये सन २०१८-१९ करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रू.१२३०.२६ लक्ष निधी 
मंजूर केला आहे. 
२ केंद्र शासनाकडून सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ करीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या 
योजनेअंतर्गत खालील तक्त्यामध्ये नमूद कामांकरीता निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर मंजूर 
निधीच्या अनुषंगाने अधिक्षक अभियंता,सा.बां.(आदिवासी) मंडळ,नागपूर यांनी वाचा क्र. ५ वरील 
पत्रान्वये सादर केलेल्या खालील बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांना मुख्य अभियंता (बांधकाम कक्ष), 
आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली असून सदर कामांना प्रशासकीय 


मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः अदिम-२०१८/प्र.क्र.११६/का-१९ 


शासन निर्णय- 


या शासन निर्णयाद्वारे खालील नमूद तक्त्यातील कामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुर निधीच्या 
मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


| माचे नाव मंजूर निधी व सन २०१७- सन २०१८- राज्य योजनेतून 
|ंदाजपत्रकीय १८ मध्ये प्राप्त १९ मध्ये प्राप्त उपलड करून 
कम a व होणारा निधी देण्य येण 
(रू.लळाखात) वितरि निधी 
पन २०१७-१८ |करण्य .लाखात) 
२०१८-१९ निधी 

१ । शासकीय आश्रमशाळा,हालेवारा, ता.एटापल्ली, | ५००.०० २८२.३८ १२३.५० ९४.१२ 

जि.गडचिरोलळी येथे येथे शाळा इमारत ।(३७६.५--१२३.५ 

बांधकाम करणे. 

2 | शासकीय आश्रमशाळा,लाहेरी,ता-भामरागड | ४९३.०० २५७.२५ १५०.०० ८५.७५ 

येथे मुलींचे वस्तीगृह बांधकाम करणे (३४३ +940) 

३ | शासकीय आश्रमशाळा,हालेवारा, ता.एटापल्ली, | ५०.०० ३७.५० शि १२.५० 

जि.गडचिरोली येथे क्रिडांगण विकसित करणे 

४ | शासकीय आश्रमझाळा, जारवंडी, लाहेरी, | ७५.०० ५६.२५ शि १८.७५ 

कसनसुर, dea व  जांबिया येथे 

मुला/मुलींकरिता शौचालय व स्नानगृह संकुल 

बांधणे 

एकूण १११८.०० ६३३.३८ २७३.५० २११.१२ 


2. 


उपरोक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


) उपरोक्‍त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात आलेली नाहीत व कोणत्याही कामाची द्विरूक्ती 
होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 


(i) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास 


सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 


(॥) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार करुनच 
काम हाती घ्यावे. जागेचा आराखडा तयार करुन त्यानुसार अंतर्गत रस्ते /जोडरस्ते,सीसीड्रेन, संरक्षक भिंत, 
पार्किंग, आर्बोरिकल्चर, माती परिक्षण,अग्निशमन, रेन वाटर हार्व्हेस्टींग व फर्निचर तसेच इतर बाबींचे अंदाजपत्रके 


तयार करावे. 


(iv) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 


(/) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी. 


(vi) या अंदाजपत्रकात वर्ष २०१७-१८ करिता मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,प्रादेशिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अदिम-२०१८/प्र.क्र.११६/का-१९ 


विभाग,नागपूर यांनी लागू केलेले ढोबळ दर गृहित धरण्यात आलेले आहेत. अंदाजपत्रकात एकूण बांधकाम 
किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तृत अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे आदी 
बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय आवश्‍यक GST ची तरतूद जोडण्यात यावी. तसेच शासनाने 
निर्गमित केलेल्या वस्तु व सेवा कर कायदयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, परिपत्रक , सूचना इत्यादि आधारे 
कार्यवाही करावी. 

३. वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यांत आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची बाबनिहाय तरतुदी सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recaputulation Sheet मध्ये दर्शविण्यांत आल्या आहेत.(परिशिष्ट-अ,ब,क,ड) 


४. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच 
बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 

प्‌. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत सध्याची इमारत तसेच भौतिक प्रगतीचे फोटो व चित्रफिती (Video 
clips) बनवून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर व केंद्र शासनाच्या www.stcmis.gov.in/smis या पोर्टल वर 
अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संबंधित 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग यांची राहील. प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी 
सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केले असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा . 

६. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम ( आदिवासी ) 


विभाग,नागपूर यांचे मार्फत करण्यात यावी. 


७. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/२००८ विनियम 
दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१,उपविभाग- 
५, अनुक्रमांक १ नियम क्र. १३४ मधील तरतूदी नुसार, तसेच शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा 
२०१०/प्र.क्र.४८ ( भाग-१ )/का-१४६१, दिनांक ११ जुन,२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत 
आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 

८. सदर कामासाठी केंद्रिय निधीतून करण्यात येणारा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५- 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०२ - 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (४० आदिम जमातीच्या विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्वये केंद्रीय 
सहाय्य (२२२५ ३००१) , ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) मधील अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीतून करण्यात 
यावा. 


९. सदर कामासाठी राज्यनिधीतून करण्यात येणारा खर्च मागणी क्र. टी-६, लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसुचित 
जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय कल्याणावरील भांडवली खर्च -०२-अनुसुचित जमातीचे कल्याण- ७९६ 
जनजाति क्षेत्र उपयोजना-(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना (09) (१७ आश्रमशाळांचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४२२५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


ane निर्णय क्रमांकः अदिम-२०१८/प्र.क्र.११६/का-१९ 


११०९) , ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११२५३२७१७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ree : 
. Digitally signed by Waje Prakash Vijay 
Waje Prakash 0०५७७५९०४१ 


Vijay <a ne vere 
(प्रकाशा वाजे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१) मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
३) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 
४) प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५) सह सचिव/उपसचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 
६) आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,नाशिक 
७) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नागपूर . 
८) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड 


१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, नागपूर 
११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Name of work: Construction of School Building At Govt.Ashram School Halewara 
Tal. Atapalli Dist.Gadchiroli 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


ee कल 
be 
ne ies तनन RE 
eee ae ae 


x Including transformer, MSEB charges, street lights etc 11% on A 4030585.24 


—) 


pe 2) ee ee ee नान Water Supply & Sanitation 5 % on A 1832084.20 


C) |1)Construction of cement concrete internal road 227500.00 
2)Rain Water Harvestin 200000.00 


1) Land Development 171600.00 


Mc Gee ee ee eee 43103453.44 


Add 2% for contigencies Charges 
Add 1% for quality control & testing charges 
2 0 eS, 50000005. 


99 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


Name of work: Construction of Girls Hostel For Govt.Tribal Ashram School At.Laheri 
Tal.Bhamragad Dist.Gadchiroli 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Cost of buildin ee eee क 
Construction of Girl's Hostel (G+1) 36939742.00 
0 es Ue eae 36939742.00 
IB) | 1) Electrification - Ext & Int. a a ah 
Hel Including transformer, MSEB charges, street lights etc 7% on A 2585781.94 
| |2) Ext. Water Supply & Sanitation 5% on A 1846987.10 
1)Construction of cement concrete internal road 105000.00 
1. 2)Rain Water Harvesting 300000.00 
1)Fire Fighting arrangement(As per PW Electrical Div) 200000.00 
fo aaa 423000.00 
ie 3)Water main storage & Pump house/borewell 100000.00 
i) a eee ___42500511.04 
Add 2% for contigencies Charges 850010.22 
Add 1% for insurance charges 425005.11 
G) |Add 1% for quality control & testing charges 425005.11 
Add for GST @12% on total construction cost 5100061.32 
a Qe 

CHIEF ENGINEER, 


WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


Name of work: Detail Stage 1 Estimate Develpoment of Play Ground At.Govt.Tribal Ashram 
School HalewaraTal.Atapalli Dist.Gadchiroli 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Add 4% for contigencies Charges 169443.60 
C) |Add 2% for insurance charges 84721.80 


D) |Add for GST @12% on total construction cost . 508330.80 
|1__________ १ १_4998586.20 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


is, ©. 


Name of work: Construction of Bathroom & Toilet Block At.Govt.Tribal 
Jarawandi,Laheri,Kasansoor,Todsa & Jambia 
Tal.Atapalli & Bhamragad Dist.Gadchiroli 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Ashram School 


6522782.7 
Add 1% for contigencies Charges 65227.83 


Add 1% for insurance charges 


CHIEF ENGINEER, 
WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


